प्रशासकीय मान्यता 


घोडेगाव, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी 
न्यायाधिश (क.स्त.) यांच्याकरीता 


दोन निवासस्थाने बाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१८५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १३ जुले, २०२१. 


पहा - १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२) मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
यांचे H.B(W) ६००१/२००२/(३)/१०८२/१६४७८, दि.०२.०११.२०२० चे 


पत्र. 


प्रस्तावना:- 


घोडेगाव, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी न्यायाधिठा (क.स्त.) यांच्याकरीता दोन 


निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


I. सदरहू 


घोडेगाव, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी न्यायाधिठा (क.स्त.) यांच्याकरीता दोन 


निवासस्थाने बांधण्याबाबत रु.१,४८,४४,१००/- (रुपये एक कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष 
चव्वेचाळीस हजार शंभर फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 


विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशिल रक्‍कम 


आवर्यक बाबी 


we 
(0) फ्युल गॅस पाइप लाईन ५०,०००/- 
(c) बायो डायजेस्टर ६८,३४५/- 
(9) रेन/रुफ वॉटर हार्वेस्टींग २,५७,४५०/- 
(8 सोलार एनर्जी सिस्टिम १,६०,०००/- 
पाणी पुरवठा मल:निस्सारण ( बांधकाम खर्चाच्या ३,६१,२८४/- 
५%) 

३ | विद्युतीकरण 


अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) 
बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) 
स्ट्रीट लाईट अरेजमेट 
वाटर पंप 


नाका 


३ 9 १ २ ° 8 & १ / A 
2,00,000/- 


3 5) र दु 9 8 9 o/ “= 


९१,२०,७८०/- 


१,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरकक्‍्यू-१२१८/प्र.क्र.१८५/का-१३, 


कंपाऊंड वाल व गेट 


मैदानाचा विकास 
वाहतूक व्यवस्था 
(क) | इतर तरतूदी 
आकस्मिक खर्च ( बांधकाम खर्चाच्या ४%) 
3 
a 
fal 


८,६५,४८५/- 
२,००,०००/- 
१३,६७,९०३/- 
२४,३३,३८८/- 
१,१५,५४,१६८/- 


३,२८,९४८/- 
३,६१,२८४/- 
५७,७७१/- 
१३,८६,५००/- 
११,५५,४१७/- 
३२,८९,९२०/- 
१,४८,४४,०८८/- 
१,४८,४४,०००/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


अ) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


इ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ 


प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ही नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 


सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च- 


०१ शासकीय निवासी इमारती-७००, इतर गृहनिर्माण (०१) न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना 
राज्य हिस्ससा) (०१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३)(०४) 
मोठी बांधकामे-५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०५२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१८५/का-१३, 


टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ 
नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, 
परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२१०७१३१६४९४८८९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e e e Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
N V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
| | Nn | rs e n Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b 
724d471400fbcfb074e051, 


Jiwane Seco 
(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि- सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. मा.अध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२. मा. सभापती विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, पुणे. 

६. मा.प्रबंधक (निरीक्षण-२), मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाख) , मुंबई, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग , पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरकक्‍्यू-१२१८/प्र.क्र.१८५/का-१३, 


(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११.उप अभियंता, (श्रेणी-१) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, घोडेगाव, जि. पुणे. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पुणे. 
१३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४.वित्त विभाग/व्यय-६,मंत्राळय, मुंबई-४०० 032, 
१५.नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६.अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१७.महासंचाळक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१९.निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


